श्री. प्रशांत विनोदराव सुरकर, सहाय्यक प्राध्यापक, 
यंत्र अभियांत्रिकी, झासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षकीय सेवा, गट-अ या पदावरील नियुक्ती रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उवतंशि/तांशि -१/३३/१४/१०१/२०१३/भाग-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०१७ 


संदर्भ : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/१०१/२०१३, 
दि.०९.०६.२०१७ 
२) श्री. प्रशांत विनोदराव सुरकर यांचे दि. ०४/१०/२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार श्री. प्रशांत विनोदराव सुरकर, यांची सहाय्यक 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
महाविद्यालयीन शिक्षकीय सेवा (गट-अ) या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड येथे 
संदर्भाधीन क्र. ०१ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्‍ती आदेशामध्ये 
उमेदवाराने सदर पदावर seared दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत रुजू व्हावे, असे नमूद 
करण्यात आले होते. तथापि, आता श्री. सुरकर यांनी संदर्भ क्र. ०२ येथील पत्रान्वये उपरोक्त पदावर 
शासन सेवा करण्यास इच्छुक नसल्याचे कळविले आहे. यास्तव, श्री. सुरकर, यांची उपरोक्त 
पदावरील नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार श्री. प्रशांत विनोदराव सुरकर, यांची सहाय्यक 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
महाविद्यालयीन शिक्षकीय सेवा (गट-अ) या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड येथे 
संदर्भाधीन क्र. ०१ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्ती करण्यात आलेली नियुक्‍ती या आदेझान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उवतंशि/तांशि -१/३३/१४/१०१/२०१३/भाग-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७१०३०११५२२३६४०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


rashtra, ou=Higher And Technical 


Digit 
DN: 
Educ , 0 =400032, st=Maharashtra, 
25.4, '57b0e2247b4328b57F45f509bf 1 bfdbd20c865128a01 
seriaINumber=6ee64cf9b42881125c3715a5db341b5827c5743c728bcB 

h e re 5f04bb7 1ff8fc154d6, cn=Sameer Laxman Dhere 
Date: 2017.10.30 11:39:59 +05'30' 
कार्यासन आधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


श्री. प्रशांत विनोदराव सुरकर, क्वार्टर नं. ३८ /बी, टाईप -४ सेक्टर -५, ऑर्डीनन्स फॅक्टरी 
ईस्टेट, चांदा, जि. चंद्रपूर . 


प्रति, 


१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने ). 

४. प्र.सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे. 

५. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२ मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
ह 
8 


. अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
, निवड नस्ती/(तांशि-१) 


